केंद्र पुरस्कृत “कांदळवन व प्रवाळ संरक्षण 
आणि व्यवस्थापन” या योजनेकरिता नवीन 
लेखाशिर्षे उपलब्ध करुन देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - एस -१०/२०१९/प्र.क्र.५३०/फ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : ५ जुले, २०२१. 


वाचा :- 
१. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यांचे पत्र क्र. ०४-०२/२०१६-७5-|, 
दिनांक १.०५.२०१९. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), यांचे पत्र क्र.कक्ष-१(सी)/योजना 
/प्र.क्र.२७/५५२/२०१९-२०, दिनांक ८ जुले, २०१९. 
३. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. यांचे पत्र क्रमांक :- टीएम/ जीआर.॥/ 
यु. ओ. आर. 29/9904, दिनांक ६.०२.२०२०. 
४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.५० /अर्थसंकल्प 
(विहायो), दिनांक २५.०२.२०२०. 
प्रस्तावना :- 

“कांदळवन व प्रवाळ संरक्षण आणि व्यवस्थापन” या केंद्र पुरस्कृत योजना सर्व साधारण घटक व त्याच 
प्रमाणे अनुसूचित घटक यांचेकरिता राबवयाची असल्याचे नमूद करुन केंद्र शासनाने त्यांच्या दिनांक 
१.०५.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये सदर योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याला प्रथमच अनुदान देण्याबाबत कळविले 
आहे. 

२. सदर योजनेअंतर्गत प्राप्त होणारे अनुदान आणि होणारा खर्च यांची नोंद करण्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष 
(संगणक सांकेतांक) आवश्‍यक असल्याचे नमूद करुन सदर केंद्र पुरस्कृत (६०/ vo हिस्सा) योजनेकरिता 
सर्वसाधारण उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व अनुसूचित जमाती उपयोजना कार्यक्रमाखाली केंद्र व 
राज्य हिऱ्यासाठी स्वतंत्र नवीन लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी दिनांक ८.०७.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये 
शासनास सादर केला होता. 

३. “कांदळवन व प्रवाळ संरक्षण आणि व्यवस्थापन” या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता “अनुसूचित जाती 
उपयोजना” या घटकाअंतर्गत केंद्र हिस्सा ६० % व त्या अनुरुप राज्य हिस्सा ४० % करिता अनुक्रमे २४०६ 
A834 व २४०६ ॥९४४ असे स्वतंत्र लेखाशिर्ष संदर्भ क्र. ४ अन्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात आले असून सदर लेखाशिर्ष त्या विभागाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाज 
पुस्तिकेमध्ये (White Book) अर्थसंकल्पीत करण्यात आले आहेत. 


४. “कांदळवन व प्रवाळ संरक्षण आणि व्यवस्थापन” या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता “अनुसूचित जमाती 
उपयोजना” या घटकाअंतर्गत केंद्र हिस्सा ६० % व त्या अनुरुप राज्य हिस्सा vo % करिता अनुक्रमे २४०६ 
५९६२ व २४०६ ॥९७१ असे स्वतंत्र लेखाशिर्ष आदिवासी विकास विभागामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात आले 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०१९/प्र.क्र.५३०/फ-३ 


असून सदर लेखाशिर्ष त्या विभागाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाज पुस्तिकेमध्ये (White Book) अर्थसंकल्पीत 


करण्यात आले आहेत. 


५. आता, “कांदळवन व प्रवाळ संरक्षण आणि व्यवस्थापन” या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता “सर्वसाधारण 
उपयोजना” या घटकाअंतर्गत केंद्र हिस्सा ६०% व त्या अनुरुप राज्य हिस्सा vo % करिता स्वतंत्र ळेखाशिर्ष 
मा. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. ३ अन्वये सहमती दर्शवली आहे. त्यानुषंगाने 


सदर घटकअंतर्गत स्वतंत्र लेखाशिर्षे उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


“कांदळवन व प्रवाळ संरक्षण आणि व्यवस्थापन* या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता “सर्वसाधारण 
उपयोजना” या घटकअंतर्गत केंद्र हिस्सा ६० % व त्या अनुरुप राज्य हिस्सा ४० % करिता खालीलप्रमाणे 


नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


केंद्र हिस्सा ६०% करिता (सर्व साधारण उपयोजना) 


मागणी क्रमांक :- सी-७ 


मराठी लेखाशीर्ष : इंग्रजी लेखाशीर्ष : 
महसूल व वन विभाग Revenue and Forest Department, 


Demand No: C-7 


प्रधान लेखाशिर्ष :- २४०६, वनीकरण व 
वन्यजीवन 


Major Head - 2406, Forestry and Wild Life 


02, पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीवन 
११०, वन्यजीवन संरक्षण 


02, Environmental Forestry and Wild Life 
110 Wild Life Preservation 


गट शीर्ष : (00) 
(००)(२९) “कांदळवन व प्रवाळ संरक्षण आणि 
व्यवस्थापन कार्यक्रम” (केंद्र हिस्सा ६०%) 


Group Head : (00) 

(00) (29) “Mangrove and Coral Reef 
Conservation Programme” (Central Share 
60 %) 


०२- मजूरी 

२१- पुरवठा व सामग्री 

२७- लहान बांधकामे 

५० - इतर खर्च 

५२ - यंत्रसामग्री व साधनसामग्री 


0)2-Wages 

21-Material Supply 

27- Minor Works 

50-Other Charges 

52- Machinery & Equipments 


संगणक संकेतांक क्रमांक :- (२४०६ 8०८३) 


Computer Code No. (2406 1083) 


राज्य हिस्सा ४०% करिता (सर्व साधारण उपयोजना) 


मागणी क्रमांक :- सी-७ 


मराठी लेखाशीर्ष : इंग्रजी लेखाशीर्ष : 
महसूल व वन विभाग Revenue and Forest Department, 


Demand No: C-7 


प्रधान लेखाशिर्ष :- २४०६, वनीकरण व 
वन्यजीवन 


Major Head - 2406, Forestry and Wild Life 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०१९/प्र.क्र.५३०/फ-३ 


०२, पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीवन 
११०, वन्यजीवन संरक्षण 


02, Environmental Forestry and Wild Life 
110 Wild Life Preservation 


गट शीर्ष : (00) 
(००)(३०) “कांदळवन व प्रवाळ संरक्षण आणि 
व्यवस्थापन कार्यक्रम” (राज्य हिस्सा ४०%) 


Group Head : (00) 

(00) (30) “Mangrove and Coral Reef 
Conservation Programme” (State Share 40 
%) 


०२- मजूरी 

२१- पुरवठा व सामग्री 

२७- लहान बांधकामे 

५० - इतर खर्च 

५२ - यंत्रसामग्री व साधनसामग्री 


02-Wages 

21-Material Supply 

27- Minor Works 

50-Other Charges 

52- Machinery & Equipments 


संगणक संकेतांक क्रमांक :- (२४०६ 8०९२) 


Computer Code No. (2406 1092) 


४. सदर शासन निर्णय महालेखाकार (लेखा व हकदारी-॥), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 


टीएम/जीआर.॥/ यु. ओ. आर. २१/११०८, दिनांक ६.०२.२०२० तसेच नियोजन विभागाचा अनौपचारीक 
संदर्भ क्रमांक १०३/१४७५, दिनांक २८.१२.२०२० व वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३ /अर्थ-६, 
दिनांक १९.०५.२०२१ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०५१६०६०८४७१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


A rvi n d 5 h a n ka r DN: c=IN, o=Governmen it Of Maharashtra, ou: 
Forest Department, postalCode=400032, st=Maharash’ 
Apte 


=Revenue And 


shtra, 
2.5.4.20=c0a68ee850c7ae56e3bbf1 e252bef5c7e2ba3631df8ea 
dfded47cdd3c33b91a1, cn=Arvind Shankar Apte 
Date: 2021.07.05 16:07:29 +05'30° 


(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 
५) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन कक्ष), मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


सर्व मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), ठाणे / कोल्हापूर. 

आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, ठाणे / रायगड/ पालघर/ रत्नागिरी/ सिंधुदूर्ग. 
सर्व संबंधित उप वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०१९/प्र.क्र.५३०/फ-३ 


१०) महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई / नागपूर. 
११) कार्यासन अर्थ-६, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
१२) कार्यासन - १४७५, नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
) 
) 
) 


१३) कार्यासन-ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४) फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५) निवडनस्ती कार्यासन फ-३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


